गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ३ ऑक्टोनर, २००३. 
अधिनियम१९५१ क्रमांक:आरटीआर-३२०००/सीआर-१४७/पोल-५अ :- मुंबई पोलीस 


अधिनियम १९५१ (१९५१चा मुंबई २२) च्या. कलम ५(ष) आणि त्या अनुषंगाने प्रदान करणा-या 
_ इतर सर्व अधिकारांचा यापर करुन महाराष्ट्र शासन याव्दारे महाराष्ट्र राज्यातील गृह विभागांच्या 
अखत्यारितील पोलीस दलातील पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेशोनियम २००० मध्ये खालील प्रमाणे 
सुधारणा करीत आहेः 
(१) या नियमांना पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (दुसरी सुधारणा) नियम, २००३ 
असे संबोधण्यात यावे. 
(२) . पोलीस शिपाई (सेवाप्रबेश) नियम २००० (ज्यांना यापुढे "मुख्य नियम" 
___ असे संबोधण्यात येईल) मधील नियम ३ च्या उपनियम १ (खंड)(अ) मध्ये :- 
| (अ) खंड (अ) मधील', एसएससी." या शब्दापुढे, " आणि अनुसूचित 
. जमातीचे इयत्ता ७ बी परीक्षा" हे शब्द घालण्यात यावेत. 
(ब) खंड (ब) मध्ये :- 
(एक) उपखंड (एक) मध्ये,"१६५, से.मी." या शब्दाच्या नंतर, "शासनाने घोषीत 
केलेल्या नव्तलप्रस्त भागातील रहिवासी असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या 
उमेदवारांच्या बाबतीत १६२.५ aah.” असे शब्द जोडण्यात यावेत. 
उपखंड (२) मध्ये, "५ सॅ.मी.पेक्षा कमी नसावा", या राब्दांच्या नंतर, © माठ 
शासनाने घोषित केलेल्या नक्षलग्रस्त भागातील रहिवांसी असलेल्या अनुसूचित 
जमातीच्या उमेदवारांसाठी छातीच्या मोजमापांची आवश्यकता नाही" हे शब्द 
जोडण्यात यावेत. 


जिफ्ज न सप/्वा ण -५७147 


मुख्य नियमाच्या नियम ११ मध्ये :- 
(अ) "तीन संधीमध्ये" या शब्दाऐवजी" चार संधीमध्ये" हे शब्द दोन्ही ठिकाणी, घालण्यात . 
यावेत. 


| (ब) खालील परंतुक जोडण्यात यावे: om 
१ परंतु असा उंमेदवार-जो पर्यन्त ही-परीक्षा उत्तीर्ण होल नाही तोपर्यंत त्यास वार्षिक वेतनवाढ 


SRT असणारं नाही." 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल SAT आदेशानुसार ब नावाने, 


yor 


3 ( दि-वा.दळबी.) 
— अषर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


अपरंशेलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब विशेषे:पथके, 
सर्ब पोलोस आयुक्‍त. 


__ सर्व परिक्षेत्रोय विशेष पोलीस महानिरीक्षक. . 


_ सर्व पोलीस अधिक्षक 
_ सामान्य प्रशांसन विभाग, कार्यासन -22 
| विधो ब न्याय विभागा ("ब* शाखा) . 


निबडंनस्ती. 


NOTIFICATION 
Home Department 


Mantralaya, Mumbat 400 032 
Dated 3rd October, 2003 


No.RTR 032000/CR-147/Pol-5(A) - In exercise of the powers 
conferred by clause (b) of section 5 of the Bombay Police Act 
1951 (Born, XXII of 1951), and of all other powers enabling It 


in that behalf, the Government of Maharashtra hereby makes 


the following rules further to amend the Police Constables 


__ (Recruitment) Rules, 2000 as follows, namely :- : 


i. These rules may be called the Police Constables 


(Recruitment) (Second Amendment) Rules, 2003 


a oe | In tule 3 Uf Police colstables (Recrultment) Rules 200० 


(hereinafter referred to as * the principle rules” ), in sub-rule 
a (क “-in‘cfause (a), after the letters and words * $.S.C 
examination® the words and tetters "and the candidates 
belonging to the Scheduled Tribes category who have passed 
Vilth Standard examination": shall be inserted; 
tk) | in clause (09), | र 
() In sub-clausa(i), after thé figures: खात words १165 
tentimeters" the words and figures,” ठा case of the — 
candidates belonging to, the Schedule Tribes category 
fesiding In the naxalite afea notified “by 
Government, 162.5 centimeters” shall be added 


DASEAR 5 - AlNoulkcatien RTH HOCK 


६ “०२%. (७ 7 ९ 


il) प sub-clause (11), after the words, "5 centimeters” 

the words, “and in-case of the candidates belonging to the 

Schedule Tribes category residing In the naxallte area 

notified by the Government shall not require any chest 

measurement” shall be added वी 

3. 1p rule 11 of the principal (७९८... = ee 

(a) for the words "three chances’ at both the places, the 

words "four chances" shall be substituted 

(७) the foltowing proviso shall be added namety:- 
“Provided that until ' suchcandidate passes the said 


examination he shalt not be entitled for annual Increment". 
ae aan on PEE ot 


By order and in the names of the 
___, Governor of Maharashtra, 


0 Cove Oalw 
ति Under Secretary to Government. 


Copy to 

The Director General & Inspector General of Police, 
Maharashtra State, Mumbai | 

The. Additignal Director. General of Police, Training, | 

aharashtra State, Mumbal क 

All Commissionesof Police 

All Range Ins pector Geriéralof Police 

All Superintendentyof Police 

General Administration Department/Desk-12 

Law & Judiclary Department (B, Branch) 


